महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील सहसंचालक, आरोग्य सेवा या 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र. १२२/सेवा-२ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक :१८ मे, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एस आर व्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२ 
दि.२१.१०.२०११ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, arm परिपत्रक क्र.ज्येसूची २६१९/प्र.क्र.२०१/सेवा-२, 
दि.२९.०७.२०१९ 
शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ वेतन मेंट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२६:८२२००- 
२११५०० मधील सहसंचालक, आरोग्य सेवा या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
दि.२९.०७.२०१९ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सन २०१९ या वर्षात सहसंचालक संवर्गात नियमित 
पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही. सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि. २१.१०.२०११ नुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील सहसंचालक, 
आरोग्य सेवा या संवर्गातील दि. ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०५१११११४२१५९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


° Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 
Vishnudas ००० 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e ou=Public Health Department, 
p U Nn d | | k fa (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe 
5189556b7a95d5896bbb8 1496f403bb58 


Ghodke Se cree ia 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. संचालक आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. उपसंचालक आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 
४. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 


५. निवडनस्ती (सेवा-२) 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय, सार्चर्जनिक आरोग्य विभाग क्रमांक जेसूची-२०२१/प्र.क्र. १२२/सेवा-२, दि. १८ मे, २०२१ सोबतचे प्रपत्र-अ 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ, वेतन AAT मधील वेतनस्तर एस-२६: ८२२००-२११५०० मधील सहसंचालक संवर्गात दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची अंतीम 


सेवा ज्येष्ठता सूची 
अ.क्र | ज्येष्ठता वैद्यकीय प्रवर्ग जन्मदिनांक | नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अहता अभिप्राय 
क्रमांक अधिकाऱ्याचे नांव | (नियुक्‍तीनंतर दिनांक | (सरळसेवेने/मर्यादीत | दिनांक/ज्येष्ठतेचा | दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परिक्षेव्दारे | मानीव दिनांक 
असल्यास नियुक्‍त उमेदवारांना 
त्याचा दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष) 
शि २. 3. ४. ष्‌. ६. 9. ८. fF | |१_३_ त्येकी 
०१ ०१ डॉ. (श्रीमती) अचेना भज-ड १७.०६.६१ । २९.०९.११ पदोन्नती २३.०९.११ ३०.०६.२१ | एम.डी.(पीएसएम) | दि. २९.८.२०१८ च्या 
वसंत पाटील शा.नि. अन्वये वै.अ. 
सेवानिवृत्तीचे वय ५८ 
वरुन go वर्षे 
करण्यात आले आहे. 
०२ ०२ डॉ. सतिठा धनाजी वि.जा.-अ १०.०५.६१ । २९.०९.११ पदोन्नती २३.०९.११ ३१.०५.२१ | एम.डी.(पीएसएम) | दि. २९.८.२०१८ च्या 
पवार शा.नि. अन्वये वै.अ. 
सेवानिवृत्तीचे वय ५८ 
वरुन ६० वर्षे 
करण्यात आले आहे. 
“सहसंचालक” या संवर्गातील दि. 09.09.2020 रोजीची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्‍त पदे याबाबतचा तपशिल 
एकूण मंजूर पदे सरळसेवा-५ पदोन्नती-५ 
भरलेली रिक्त भरलेली रिक्त 
१० ७177” || 4 3 


